वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत सन २०१९-२० करीता अमरावती 
जिल्ह्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०१९/प्र.क्र.६९५/विजाभज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२. 
दिनांक: १८ मार्च, २०२०. 


संदर्भ - १) सामाजिक न्याय,सांस्कृतीक कार्य व क्रिडा व पर्यटन विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांकः- इमाव-२००३/ प्र.क्र. २०५/मावक-३, दि ०७ जून, २००३. 
२) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागाव वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/विजाभज-१, दि.३० जानेवारी, २०१८. 
३) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागाव वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/विजाभज-१, दि.११ फेब्रुवारी, २०१९. 
४) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागाव वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग शासन 
परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१९/प्र.क्र.१७०/अर्थसंकल्प, दि.०४ एप्रिल,२०१९. 
५) सहायक आयुक्‍त समाज कल्याण चंद्रपूर यांचे पत्र क्र.२९१४ दि.२२.०७.२०१९ 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्यात भटक्या जमातीच्या अनेक जाती, जमाती अजूनही भटकंती करुन 
स्थलांतरीत स्वरुपाचे जीवन जगतात. लमाण, बंजारा, धनगर, पारधी sa अनेक समूहांचे तांडे / 
वस्त्या असून अशा तांड्यामध्ये या जाती /जमातीचे लोक अनेक वर्षापासून राहत असले तरी अशा तांडे 
किंवा वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत व त्यामध्ये आधुनिकतेकडे कल असला तरी 
बहुसंख्य समाज गरीबीचे जीवन जगत आहे. त्यासाठी तांडे, वाडी किंवा वस्त्या यामध्ये या समाजास 
स्थिर जीवन जगता यावे याकरिता सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. अनुसूचित जातीच्या 
वसाहतीत "दलित वस्ती सुधारणा योजना" सन १९७२ पासून राबविण्यात येत असून त्याच धर्तीवर 
राज्यातीळ भटक्या समाजाच्या सुधारणेसाठी तांडा / वस्ती सुधार योजना शासनाने सन २००३-०४ या 
वित्तीय वर्षापासून सुरु केली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाचा येथील क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये सविस्तर सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०१९/प्र.क्र.६९५/विजाभज-१ 


सदर योजनेतील कामांसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अमरावती जिल्ह्यातील 
वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजनेतून हाती घ्यावयाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती सुधार योजनेची जिल्हास्तरीय 
समिती, अमरावती यांनी विहित अटी व शार्तीनुसार केलेल्या शिफारसीच्या अनुषंगाने मान्यता दिलेल्या 
कामांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय - 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजनेतून अमरावती 
जिल्ह्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या तांडा / वस्त्या यांच्या सुधारणेसाठी जिल्हास्तरीय 
समितीने मान्यता दिलेल्या २१४ कामांपैकी रुपये ४९६.०० लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी शहाण्णव लाख 
फक्त) इतक्या रकमेच्या ६८ कामांना (सोबज जोडलेल्या परिशिष्ट अ प्रमाणे) प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग क्र. इमाव- 
२००३/ प्र.क्र. २०५/मावक-३, दिनांक ७ जून, २००३ मध्ये नमूद केलेल्या तसेच शासनाने यासंबंधी 
वेळोवेळी दिलेले आदेशा / परिपत्रकाप्रमाणे निधी खर्च करण्यात यावा. 
३. याद्वारे मंजूरी देण्यात आलेली व हाती घेण्यात येणारी परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद कामे ही 
शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा आमदार/खासदार किंवा अन्य कोणत्याही 
योजनेतून यापूर्वी मंजूर झाळी नाहीत किंवा करण्यात आली नाहीत याची खात्री करुन हाती घेण्यात 
यावी. 
४. सोबत जोडलेल्या यादीतील (परिशिष्ट-अ) कामांचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन त्याला 
सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 
५. सदर कामांकरिता उपलब्ध करुन दिलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात येत 
असल्याचे व काम गुणवत्तेनुसार झाले आहे किंवा कसे, तसेच मंजूर कामावरच मंजूर निधी खर्च झाला 
आहे किंवा कसे हे संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 
६. याद्वारे मंजूर कामांवर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे 
व नियमांचे तसेच विहित प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त विभागाकडून 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांचा व वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेचा 
भंग होणार नाही तसेच कुठल्याही शासन निर्णय / अधिकारांचा भंग होणार नाही हे संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०१९/प्र.क्र.ई६९५/विजाभज-१ 


७. संबंधीत सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांचे या कामावर प्रत्यक्ष नियंत्रण राहील व ते या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना व शासनास सादर करतील. 

८. यावरील खर्च “मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा 
वस्ती सुधार योजना,(०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), 
३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो या योजनेअंतर्गत प्राप्त अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

९. सदरचा निधी वितरीत करण्यासाठी सह सचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून तसेच सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
अमरावती यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा व याबाबत 
महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

१०. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सर्कतस्थळावर संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३१८१७३२५८८७२२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhaurao Raghunath Gavit 


B h aurao DN: CN = Bhaurao Raghunath Gavit, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = VJNT OBCS SBC Welfare Dept. 


Raghunath Gavit _ date:2020.03:1914:56:0 .0520 
(भा.र.गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, 
अमरावती 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती 
४. संचालक, इतर मागास, बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
५.प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, अमरावती. 
६.सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, अमरावती. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०१९/प्र.क्र.६९५/विजाभज-१ 


७.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, अमरावती. 
८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
qo. Heal परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई 
११.सह सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.उप सचिव (का-१४११) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.उप सचिव (व्यय-१५) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१५.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, HATHA. 
१६.स्वीय सहायक, मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग. 
१७.स्वीय सहायक, मा. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय. 
निवड नस्ती, विजाभज-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०१९/प्र.क्र.ई६९५/विजाभज-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः-तांसुयो-२०१९/प्र.क्र.६९५/विजाभज-२ दिनांक-१८ मार्च, २०२० 
परिशिष्ट-अ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 


वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये प्रश्ञासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील कामांची यादी 


अ. | तालुका तांडा / वस्ती तांडा / कामाचे स्वरुप कामाची 
क्र. वस्तीची किंमत 
लोकसंख्या (रुपये लक्ष) 
a २ ३ 4 & 9 
Le अचलपुर | खानजमानगरवार्ड३ ४०० सिमेट काँक्रीट रस्ता १०.०० 
२ | अचलपुर भुगाव ३५५ iste रस्ता व नाली १०.०० 
३ | अचलपुर जवर्डी २७४ iste रस्ता व नाली १०.०० 
४ | अच्लपुर देवमाळी २७४ सिमेट काँक्रीट रस्ता १२.०० 
बांधकाम 
५ | अचलपुर अंबाडा(क) २६५ काँक्रोट रस्ता १०.०० 
६ | अचलपुर कविठा बु. २२१ सेवाभवन बांधकाम १०.०० 
७ | अचलपुर मौजे नारायणपुर १८५ सिमेट कांक्रीट रस्ता १२.०० 
बांधकाम 
८ | अचलपुर | खानजमानगरवार्ड१ ११९ सिमेट काँक्रीट रस्ता ६.०० 
९ | अचलपुर मौजे बोर्डी ७५ सिमेट काँक्रीट रस्ता ४.०० 
णि ० चांदुर माधान ४७९ सिमेट रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार 
lan q चांदुर शिरजगाव कसबा ४१४ HIME रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार (गवळीपुरा) 
१२ चांदुर घाटलाडकी (शांतीनगर ३७० काँक्रोट रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार गवळी) 
१३ चांदुर आखतवाडा २५२ सिमेट रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार 
१४ | चांदुर तोंडगाव २३६ सिमेट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 
१५ | चांदुर हेदतपुर (पिंपळखुटा) २०९ काँक्रोट रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार 
Bhaurao 0 ती 


Raghunath (90 


OU = VJNT OBCS SBC Welfare Dept. 
Date: 2020.03.19 14:56:49 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०१९/प्र.क्र.ई६९५/विजाभज-१ 


१६ चांदुर शिरजगाव कसबा २०८ काक्रीट रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार | (सोमवारखेडा गवळीपुरा) 

१७ | चांदुर शिरजगाव कसबा २०१ काँक्रोट रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार (भोईपुरा) 

१८ चांदुर परसोडा १६५ iste रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार 

१९ । चांदुर धानोरा पुर्णा (भोई पुरा) १६० काक्रीट/ सिमेंट रस्ता १०.०० 
बाजार 

२० चांदुर घाटलाडकी (भोईपुरा) १५८ काँक्रोट रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार 

२१ चांदुर बोराळा (अहिल्याबाई १५८ कॉक्रीट रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार होळकर वस्ती) 

२२ चांदुर शिरजगाव १५५ काँक्रोट रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार कसबा(भोलावाडी) 

२३ चांदुर बेलोरा(भोईपुरा) १५४ isle रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार 

२४ चांदुर | वणी(बेलखेडा) जयमल्हार १५४ सिमेट रस्ता व नाली पेव्हीग १०.०० 
बाजार तांडा बॉक बांधकाम हायमॅस्क 

लाईट 

२५ । चांदुर हिरुळपुर्णा १५३ iste रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार (बेलदार,भोईपुरा २) 

२६ | चांदुर सर्फाबाद(भोइपुरा १५३ कॉक्रीट रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार धनगरपुरा वार्ड ३) 

२७ | चांदुर चिंचोली काळे १५२ काँक्रोट रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार 

२८ | चांदुर । हिरुळपुर्ण(बेलदारपुरा) १५१ HIME रस्ता व नाळी १०.०० 
बाजार 

२९ चांदुर राजणा पुर्णा १५० काँक्रोट रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार 

३० चांदुर करजगाव (जामपुरा) १४० काँक्रीट रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार 

३१ चांदुर बेळोरा(अहिल्याबाई १२८ isle रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार होळकर नगर) 

३२ चांदुर | बोराळा(आसरादेवी वस्ती) १२८ काँक्रोट रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार 

विंदिपतठ यी 


= Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = VJNT 0805 SBC Welfare 


Raghunath Gavit एक 


pt. 
Date: 2020.03.19 14:57:02 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०१९/प्र.क्र.६९५/विजाभज-१ 


३३ चांदुर ब्राम्हणवाडा थडी १२४ सिमेट रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार (दत्तात्रेय तांडा) 

३४ चांदुर धानोरा पुर्णा (हाहापुर १२० समाज मंदिर बांधकाम ६.०० 
बाजार वस्ती) 

३५ चांदुर सनोरी(गणोजा) ११९ काँक्रीट रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार 

३६ चांदुर टाकरखेडा पुर्णा ११७ काँक्रोट रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार 

३७ | चांदुर ब्राम्हणवाडा थडी (अवधुत ११५ HIME रस्ता व नाली १०.०० 
बाजार तांडा) 

३८ | चांदुर निभोरा कोदोरी ११२ सिमेट रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार 

३९ चांदुर फुबगाव(सेदापुर) १०५ सिमेट रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार 

go | चांदुर | परसोडा ग्रा.प.बेलमंडळी १०५ हायमास लाईट १०.०० 
बाजार 

४१ चांदुर काजळी (फकोरपुरा) १०२ काँक्रोट रस्ता व नाली ६.०० 
बाजार 

४२ चांदुर खरवाडी (अहिल्याबाई शनी ०० काँक्रोट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार नगर) 

४३ | चादर करजगाव (आवारे पुरा) शिंगी ०० HIME रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 

४४ | चांदुर पिपरी पुर्णा शशी ०० सिमेट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 

४५ । चांदुर रतनपुर(सायखेडा) ९९ HIME रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 

४६ चांदुर मासोद ९३ सिमेट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 

vo | चांदुर जवळा इशाहापूर ९१ सिमेट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 

४८ चांदुर बोदड(सुभानपुर) ८६ iste रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 

४९ चांदुर । ब्राम्हणवाडा थडी (नागोबा ८५ सिमेट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार ताड) 


Digitally signed by Bhaurao Raghunath Gavit 

B h au rao DN: CN = Bhaurao Raghunath Gavit, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = VJNT OBCS SBC Welfare Dept. 


R ag h unat h G AVIT date: 2020.03.19 14:57:16 +05'30" 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०१९/प्र.क्र.ई६९५/विजाभज-१ 


५० चांदुर | हिरुळ्पुर्णा(बेलदारपुरा) ८१ काँक्रोट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 
५१ चांदुर वणी (बेलखेडा) फुटाने ८० सिमेट रस्ता व नाली पेव्हीग ६.०० 
बाजार तांडा बॉक बांधकाम 
42 चांदुर मासोद (एकविरा ताडा) ७८ सिमेट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 
43 चांदुर कुरुळपुर्णा ७५ काँक्रोट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 
५४ चांदुर वणी (बेळखेडा) ७५ सिमेट रस्ता व नाली पेव्हीग ४.०० 
बाजार बॉक बांधकाम 
५५ | चांदुर दहिगांव पुर्णा ७० सिमेंट काँक्रिट रस्ता ४.०० 
बाजार 
५६ | चांदुर आसेगांव पुर्णा पानसेन ६५ सिमेंट काँक्रिट रस्ता ४.०० 
बाजार पुरा 
yo | चांदुर नानोरी ६१ सिमेंट रस्ता ४.०० 
बाजार 
५८ | चांदुर | देउुरवाडा देवीनगर ५६ काँक्रिट रस्ता व नाळी ४.०० 
बाजार 
५९ age । तळणी पुर्णा ५५ काँक्रिट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 
६० | चांदुर | आसेगांव पुर्णा भोईपुरा ५१ काँक्रिट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 
६१ चांदुर = | खरवाडी मल्हारवाडी ५१ काँक्रिट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 
६२ | चांदुर | विरुळपुर्णा ५० काँक्रिट रस्ता व नाली ४.०० 
बाजार 
६३ | चादुर रेल्वे | सावंगा विठोबा १६२ काक्रिट रस्ता व नाळी १०.०० 
बांधकाम 
६४ | चांदुर रेल्वे राजुरा १६२ काक्रिट रस्ता व नाळी १०.०० 
बांधकाम 
६५ | चांदुर रेल्वे| जळका- ज. ३२५ काँक्रिट रस्ता व नाली १०.०० 
बांधकाम 
६६ | धामणगांव | नायगांव ३०८ काँक्रिट रस्ता व नाली १०.०० 
रेल्वे बांधकाम 
Bhaurao 0 यो 


Maharashtra, OU = VJNT 0805 SBC 


R ag h un at h G av i t Welfare Dept. 


Date: 2020.03.19 14:57:28 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०१९/प्र.क्र.ई६९५/विजाभज-१ 


६७ | धामणगांव | बोरगांव धांदे २५४ काक्रिट रस्ता व नाली १०.०० 
रेल्वे बांधकाम 
६८ । नांदगांव | वाढोणा रामनाथ ११२ समाजमंदीर बांधकाम १०.०० 
एकूण -४९६.०० 


Digitally signed by Bhaurao Raghunath Gavit 

B h a U rao DN: CN = Bhaurao Raghunath Gavit, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = VJNT OBCS SBC Welfare 


R ag h U n at h G av । t ae 2020.03.19 14:57:40 +05'30' 


(भा.र.गावित) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


